मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विद्युत 
विभाग, मुंबई , यांच्या अधिपत्याखालील नवनिर्मित 
कार्यालयांसाठी नियंत्रक अधिकारी व आहरण व 
संवितरण अधिकारी घोषीत करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.८४/२०२०/अर्थ-३ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दि. १३.०१.२०२१ 


संदर्भ: १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. swat २०१६/प्र.क्र. ८०/ प्रशासन- १ 
दिनांक १७/११/२०२० 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम 
दिनांक १७.०४.२०१५ 


प्रस्तावना - 
संदर्भ क्र. १ मधील शासन निर्णयान्वये, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 


अधिपत्याखालील विद्युत शाखेतील तांत्रिक कामकाजातील गुणवत्तावर्धन होण्याच्या 


दृष्टीने व विद्युत शाखेच्या बळकटीकरणाची आव्यकता विचारात घे ता, राज्यात विद्युत 


शाखेकरिता दोन विद्युत मंडळ कार्यालये, एक दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, सहा 


सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभाग व बारा सार्वजनिक बांधकाम विद्युत उपविभाग नव्याने 


निर्माण करण्यात आळे आहेत. यानुषंगाने नवनिर्मीत कार्यालयांसाठी वेतन व भत्ते, 


प्रवासभत्ता यावरील खर्च तसेच इतर आकस्मीक खर्चाची देयके सादर करण्याकरिता व 


आहरण व संवितरण सुलभतेने होण्याकरिता आहरण व संवितरण अधिकारी घोषीत 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत आता झासन पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेत आहे :- 


शासन निर्णय :- 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दिनांक १७/११/२०२० रोजीच्या शासन 


निर्णयान्वये मुख्य अभियंता (विद्युत) यांच्या अधिपत्याखाली दोन विद्युत मंडळ कार्यालये, 


एक दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, सहा सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभाग व बारा 


सार्वजनिक बांधकाम विद्युत उपविभाग नव्याने निर्माण करण्यात आले आहेत. सदर 


नवनिर्मीत कार्यालयांसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण 


अधिकारी घोषीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.८४/२०२०/अर्थ-३ 


अ.क्र नियंत्रक अधिकारी 


१ | अधीक्षक अभियंता , मुंबई प्रादेशिक विद्युत मंडळ 


२ | अधीक्षक अभियंता, नांदेड प्रादेशिक विद्युत मंडळ 


३ अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, औरंगाबाद 


आहरण व संवितरण अधिकारी 


४ कार्यकारी अभियंता, रायगड विद्युत सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


५  । कार्यकारी अभियंता, धुळे विद्युत सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


६ | कार्यकारी अभियंता, सोलापूर विद्युत सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


७ । कार्यकारी अभियंता, नांदेड विद्युत सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


८ _ । कार्यकारी अभियंता, यवतमाळ विद्युत सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग 
९ | eMart अभियंता, चंद्रपूर विद्युत सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


२. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ दिनांक १७/०४/२०१५ 


मधील भाग पहिला उपविभाग एक मधील अनुक्रमांक ३, नियम क्र. २ अन्वये प्रशासकीय 


विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार तसेच महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ मधील 


नियम १५(३), व नियम १५६ अन्वये दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून व वित्त विभागाच्या 


अनौपचारीक संदर्भ क्र. अनौपचारिक संदर्भ क्र. २७३/२०/को.प्र.-५ दिनांक ३०/१२/२०२० 


अन्वये देण्यात आलेल्या सहमतीनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


तसेच हे अधिकार वित्तीय बाबीपुरतेच मर्यादीत राहतील. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०११३१२४६४७५५१८ असा 


आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Satish Kashinath Hadpe 
Of Mahi 


Ip 
ry a DN: c=IN, o=Governmen\ t arashtra, ou=Public Works 
atists Kashinat १५५५१००५७७ 
2.5.4.20=c5bd45dd711c0d1e07174dcf0c8670425f953a991962 
687c4be78f5251636a62, 


H d serialNumber=447c8b11201db56e60bd92a6c6fb60347e6c16e 
a p e 635920cc8ec2fa9 1 8e790339, cn=Satish Kashinath Hadpe 
Date: 2021.01.13 15:10:28 +05'30" 
(सतिश का. हडपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम, मुंबई , ४००००१ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.८४/२०२०/अर्थ-३ 


मा. मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. सचिव (रस्ते) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. सचिव (बांधकामे) यांचे खाजगी सचिव, 

उपसचिव (संवर्ग नियम), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
७) महाळेखापाल १/ २ महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
८) महालेखापाल १/ २ महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर 

९) संचालक, लेखा व कोषागरे, महाराष्ट्र राज्य 

१०)जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड/सोलापूर/औरंगाबाद/धुळे/ 
यवतमाळ/'नांदेड/'चंद्रपूर, 

११) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कार्यासन (अर्थ-३), निवडनस्ती. 


ले»: 
~~ — 


२ 


AN 


Co 
— 
YS re Tre rer <> ः-< 


6 


& 


CIQICIOICIOIIOICIOIIOICICIOIO IO OCI. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


